अधिक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प 
मंडळ, चंद्रपूर यांचे अधिपत्याखालील 
गडचिरोळी पाटबंधारे विभाग, गडचिरोली 
अंतर्गत पाटबंधारे उपविभाग, चामोर्शी व सिंचन 
शाखा कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दि.०१.०९.२०२४ ते 
दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय मुवाढ -२०२४/(प्र.क्र.१५५/२४)/लाक्षेवि (आस्था) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक: ०८/१०/२०२४ 
संदर्भ :- १जलसंपदा विभागाचे शासन निर्णय क्र.आढ़ावा-१००२/(३३५-२००२) आ(प्रशि) 
दि.०६.०२.२००३ 
२. शासन निर्णय क्र.मुवाढ २०२४/प्र.क्र.५५/२४/लाक्षेवि आस्था, दि.१०/०४/२०२४. 
३. वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०६/०९/२०२४. 
४. अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर यांचे पत्र जा.क्र. ३१०४/आ-१/ 
मुदतवाढ सन २४/२०२४, दि. ०३/०९/२०२४ 
प्रस्तावना :- 


अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर यांचे अधिपत्याखाळील गडचिरोली 
पाटबंधारे विभाग, गडचिरोळी अंतर्गत पाटबंधारे उपविभाग, चामोर्शी व अंतर्गत of शाखा 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १६७ पदांना संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये 
दि.०१/०३/२०२४ ते दि.३१/०८/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर 
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर यांचे अधिपत्याखाळीळ गडचिरोली पाटबंधारे विभाग,गडचिरोली 
अंतर्गत पाटबंधारे उपविभाग, चामोर्शी व अंतर्गत ०७ शाखा कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील १६७ पदांना दि.०१/०९/२०२४ ते दि.२८/०२/२०२५ पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत 
विनंती केलेली आहे. 

वित्त विभागाने संदर्भ क्र.३ येथीळ दि.०६/०९/२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, 
सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी 
आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेहा आकृतीबंधात करण्यात 
आलेला नाही, san अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१/०९/२०२४ ते 
दि.२८/०२/२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 


संदर्भ क्र ४ येथील प्रस्तावास अनुसरुन, अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
चंद्रपूर यांचे अधिपत्याखालील गडचिरोली पाटबंधारे विभाग, गडचिरोली अंतर्गत पाटबंधारे उपविभाग, 
amar व अंतर्गत ०७ शाखा कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १६७ पदांना 
दि.०१/०९/२०२४ ते दि.२८/०२/२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय 

अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर यांचे अधिपत्याखाळील गडचिरोली 
पाटबंधारे विभाग, गडचिरोली अंतर्गत पाटबंधारे उपविभाग, चामोर्ही व अंतर्गत ०७ झाखा 
कार्यालयातील यांनी संदर्भ HY अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावातील नमूद केलेली माहिती विचारात 
घेऊन खालील तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर 
यांचे अधिपत्याखालील गडचिरोली पाटबंधारे विभाग, गडचिरोली अंतर्गत पाटबंधारे उपविभाग, 
चामोर्शी व अंतर्गत ०७ शाखा कार्यालयातील आकृतीबंधानूसार मंजूर नियत अस्थायी व रुपांतरित 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना संदर्भ क्र.३ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानूसार, दि.०१/०९/२०२४ ते दि.२८/०२/२०२५ पर्यंत खालील 
अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यात येत आहे 


अ. । कार्यालयाचे नाव नियत अस्थायी लेखाशिर्ष 
क्र. आस्थापने 
वरील 
पदे 
ne. २ ३ 8 
| अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर १६७ मागणी क्र. आय-३ 


पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 


२७०१ मध्यम पाटबंधारे, 


चंद्रपूर यांचे ८०- सर्वसाधारण 

अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, (००१) संचालन व प्रशासन, 

गडचिरोली पाटबंधारे (०३ सामाईक आस्थापना -कार्यकारी 
विभाग, गडचिरोली अंतर्गत (03)(08) अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर 
पाटबंधारे उपविभाग, पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर (अनिवार्य) 


चामोर्शी] व ०७ सिंचन शाखा 
कार्यालय 


(२७०१ ९३८८) 


मागणी क्र. आय-३ 


२७०१ मध्यम पाटबंधारे 

८०- सर्वसाधारण 

(००१) संचालन व प्रशासन 

(०४) परिरक्षण आस्थापना 
(०४)(०३) अधीक्षक अभियंता, 
चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
चंद्रपूर (अनिवार्य 

(२७०१ १६८१) 


१. अधीक्षक अभियंता,चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर यांचे अधिपत्याखाळीळ गडचिरोली 
पाटबंधारे विभाग, गडचिरोली अंतर्गत पाटबंधारे उपविभाग, चामोर्शी व अंतर्गत ०७ सिंचन शाखा 
कार्यालयातील आकृतीबंधानुसार १६७ पदे नियत अस्थायी आस्थापनेवरील आहेत. या कार्यालयातील 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १६७ मंजूर पदांना ती सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त 
नाही, तसेच ती पदे सुधारित आकृतीबंधानुसार मंजूर झालेल्या ४५२९७ पदांच्या मर्यादेत आहेत, या 
अटीच्या अधीन राहून दि.०१/०९/२०२४ ते दि.२८/०२/२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 

२. उपरोक्त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत राहतील. 

३. ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त 
नसतील, तसेच पदे व्यपगत झाळेली नसतील. 

४. अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर यांनी संदर्भ क्र.४ अन्वये सादर 
केलेल्या प्रस्तावातील उपलब्ध माहितीनुसार पदांची संख्या/पदामधीलळ घट/पदामधील 
वाढ/सेवानिवृत्ती इ. माहिती अंतिम/अचूक आहे, असे गृहित धरून पदांना मूदतवाढ देण्यात येत आहे. 
तसेच यानुषंगाने शासनास पाठविलेल्या प्रस्तावातील पदांची आकडेवारी ही अचूक असल्याची 
खातरजमा ही संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाने आपल्यास्तरावर करण्याच्या अटींच्या अधीन राहून तसेच 
याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाची असल्याने गृहीत धरुन पदांना मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 

५. या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विहित वेळेत सादर 
करण्यात यावा. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 
दि. ०६/०९/२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन करण्यात 
येत आहे. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२४१००८१८५४२२६१२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRADNYA SHYAM : 
MESHRAM 


|ESHRAM. 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र:- परिशिष्ट. “3a ” व विवरणपत्रे १ 


प्रत :- १. महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा) /(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई., 
२. महाळेखापाल-२, (लेखा परीक्षा) /(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
३. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर, 
४. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर, 
५. अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर, 
त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके 
अदा केल्यास तसेच या झासन निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या 
चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके अदा केल्यास त्याची 
संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. त्याचप्रमाणे अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देत असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलल्या शासन 
निर्णयातील सूचना/अटींची पूर्तता होत असल्याबाबत खातरजमा करण्याबाबतची 
जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. 
६. कार्यकारी अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे विभाग, चंद्रपूर, 
७. कार्यकारी अभियंता, वर्धा पाटबंधारे विभाग, वर्धा, 
८ 
९ 


. कार्यकारी अभियंता, गडचिरोली पाटबंधारे विभाग, गडचिरोली, 
कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर, 
१०. कोषागार अधिकारी, कोषागार कार्यालय,गडचिरोली, 
११. वित्त विभाग व्यय-१२/ वित्तिय सुधारणा-१/विनियम/ अर्थ-१९) मंत्रालय, मुंबई, 
१२. कक्ष अधिकारी, जलसंपदा विभाग/आ (प्रशि )/अर्थ-१/२, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१३. निवड नस्ती/ लाक्षेवि आस्था). 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२४/(प्र.क्र. १५५/२४)/ लाक्षेवि (आस्था), दि.०८/१०/२०२४ चे सहपत्र 


परिशिष्ट “अ 


अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर व मंडळांतर्गत कार्यकारी अभियंता, 
गडचिरोली पाटबंधारे विभाग, गडचिरोली अंतर्गत पाटबंधारे उपविभाग चामोर्शी] व ०७ शाखा 
कार्यालय 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे. 


अ.क्र. | कार्यालयाचे नावा । दि.०१/०९/२०२४ ते | FA SUR व उपलेखाश्ीर्ष 
दि.२८/०२/२०२५ या 
कालावधीसाठी 
मुदतवाढ सुधारीत 
आकृतीबंधानुसार मंजुर 
पदे नियत अस्थायी 


आस्थापना 
ae 2 ३ ४ 

कार्यकारी अभियंता, गडचिरोली पाटबंधारे विभाग, 

गडचिरोली 

| पाटबंधारे १६७ मागणी क्र. आय-३ 
उपविभाग, २७०१ मध्यम पाटबंधारे, 
चामोर्शी व ०७ ८०- सर्वसाधारण 
सिंचन शाखा (००१) संचालन व प्रशासन, 
कार्यालय (०३) सामाईक आस्थापना- 


कार्यकारी 

(03)(08) अधीक्षक अभियंता, 
चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
चंद्रपूर (अनिवार्य) 

(२७०१ ९३८८) 


मागणी क्र. आय-३ 

२७०१ मध्यम पाटबंधारे 
८०- सर्वसाधारण 

(००१) संचालन व प्रशासन 
(०४) परिरक्षण आस्थापना 


अ.क्र. | कार्यालयाचे नावा । दि.०१/०९/२०२४ ते | FA SUNS व उपलेखाश्ीर्ष 
दि.२८/०२/२०२५ या 
कालावधीसाठी 
मुदतवाढ सुधारीत 
आकृतीबंधानुसार मंजुर 
पदे नियत अस्थायी 
आस्थापना 
ca २ ३ ४ 
(०४०३) अधीक्षक अभियंता, 
चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
चंद्रपूर (अनिवार्य) 
(२७०१ १६८१) 
एकूण १६७ 
PRADNYA SHYAM 22cm 
MESHRAM 
(प्रज्ञा मेश्राम ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२४/(प्र.क्र. १५५/२४)/ लाक्षेवि (आस्था), दि.०८/१०/२०२४ चे सहपत्र 


विवरणपत्र-१ 


अधिक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे मंडळ, चंद्रपूर व मंडळांतर्गत गडचिरोली पाटबंधारे 
विभाग,गडचिरोली अंतर्गत पाटबंधारे उपविभाग, aarit व ०७ सिंचन शाखा कार्यालयातील नियत 
अस्थाई आस्थापनेवरील पदे 


कार्यालयाचे नाव पदनाम दि.०१/०९/२०२४ ते दि.२८/०२/२०२५ या 
कालावधीत मुदतवाढ देण्यात आलेली नियत 
अस्थायी पदे 


पाटबंधारे उपविभाग | उपविभागीय अधिकारी शिळ सा 


चार्मोशी कनिष्ठ अभियंता 


वरीष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


दप्तर कारकुन 


शिपाई 


चौकीदार 


-0 । -0 । A] A] -0 । -0 | A] -0 |) -5 


वाहन चालक 


एकुण 


-O 
aN 


सिचन शाखा, चार्मोशी शाखा अधिकारी 


शाखा दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


कालवे चौकीदार 


aN (oN oC] A] -5 


कालवे टपाली 


axe) 


शिपाई 


weap 1 १ 


स्था.अभि.सहा. hae 


एकुण २२ 


सिचन शाखा, घोट 


शाखा अधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


कालवे चौकीदार 


कालवे टपाली 


शिपाई 


संदेडाक 


स्था.अभि.सहा. 


Oo} -0। O}] -5 । (०७ | (२९ | CK] A] -0 


एकुण 


A 
A 


सिंचन शाखा, वडसा 


शाखा अधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


कालवे चौकीदार 


कालवे टपाली 


शिपाई 


संदेडाक 


स्था.अभि.सहा. 


OO} O|] OO} O|] AW] A] 9८ | A] -O 


एकुण 


A) 
AD 


सिचन शाखा, सिरोचा 


शाखा अधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


कालवे चौकीदार 


कालवे टपाली 


शिपाई 


संदेडाक 


स्था.अभि.सहा. 


-०|। O}] -5 | -5 | ww] A] 9८ | A] -5 


एकुण 


AD 
A 


सिंचन शाखा, 
गडचिरोली 


शाखा अधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


कालवे चौकीदार 


AN] A] 9८ | A] -O 


कालवे टपाली 
शिपाई 
संदेशक 
स्था.अभि.सहा. 


=0:| 0} ले. <O 


AD 
A 


एकुण 


सिंचन शाखा, नवेगाव शाखा अधिकारी 
दप्तर कारकुन 
मोजणीदार 
कालवा निरीक्षक 
कालवे चौकीदार 
कालवे टपाली 
डिपाई 

संदेशक 
स्था.अभि.सहा. 


-0० | Of] O}] O}] “८०७ A] CK] A] -5 


A) 
A 


एकुण 


सिचन शाखा, भेंडाळा शाखा अधिकारी 
दप्तर कारकुन 
मोजणीदार 
कालवा निरीक्षक 
कालवे चौकीदार 
कालवे टपाली 
rats 

संदेशक 
स्था.अभि.सहा. 
एकुण 22 


-0० | OO} Of} O}] AV] (२ | CK] A] -5 


एकुण १६७ 
(१--२--३--४--५--६--७--८) 


PRADNYA SHYAM 
MESHRAM 


(प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


